शासनाच्या चतुर्थ श्रेणीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या 
मुलास / अविवाहीत मुलीस शासनाच्या सेवेत 
नोकरीसाठी सेवायोजन कार्यालयाच्या शिफारशीची 
अट रद्द करण्याबाबतचे दि.१४.०४.१९८१ व 
दि.१०.१२.१९८१ चे शासन परिपत्रक रद्द 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.०१/कार्या.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख : २२ जून, २०२१ 


वाचा :- 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. एसआरव्ही -१०८०/१२, 
दि. ०७.१०.१९८० 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीआर-१०८०/८१९/१२, 
दि.१४.०४.१९८१. 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः आरटीआर-१०८०/८१९/१२, 
दि.१०.१२.१९८१. 


४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१००३/प्रक्र-९६/ 
२००३/१३-अ, दि.१९.११.२००३. 


शासन परिपत्रक :- 

वरील संदर्भाधीन क्र. १ च्या आदेशान्वये शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, 
महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम इ. च्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांमधील तृतीय व चतुर्थ 
श्रेणीतील रिक्‍त पदावरील भरती, सेवा विनिमय केंद्राने (सेवायोजन कार्यालय) शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांमधून करण्याबाबत नेमणूक करणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांवर बंधनकारक असल्याचे कळविण्यात 
ae होते. तसेच याच आदेशामध्ये सेवा विनिमय केंद्राने शिफारस करून पाठविलेल्या 
उमेदवारांमधून निवड करून त्यांची नेमणूक करण्यात यावी, असे देखील सूचित करण्यात आले होते. 
म्हणजेच सेवा विनिमय केंद्राकडून शिफारस केलेल्या उमेदवारांची थेट नियुक्‍ती करणे अभिप्रेत 
नसून, सेवा विनिमय केंद्राकडून शिफारस घेणे, बंधनकारक असून त्यानंतर शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांमधून निवड करून नेमणूक करणे आवश्‍यक आहे. 


२. त्यानंतर संदर्भाधीन क्र. २ च्या आदेशान्वये चतुर्थश्रेणीतील निवृत्त कर्मचारी अथवा या 
श्रेणीतील एक वर्षाच्या कालावधीमध्ये निवृत्त होणारे कर्मचारी यांच्या पाल्यांना चतुर्थ श्रेणीच्या पदावर 
नोकरीसाठी सेवायोजन कार्यालयाच्या शिफारशीची अट रद्द करण्यात आली. म्हणजेच सेवायोजन 
कार्यालयाकडून शिफारशी प्राप्त करुन घेणेमधून चतुर्थ श्रेणीतील कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना 
सूट देण्यात आली असली, तरी त्यांना निवडीद्वारे नियुक्‍ती करण्याच्या विहित कार्यपध्दतीतील सूट 
देण्यात आळेली नव्हती. त्यामुळे संदर्भाधीन क्र. २ च्या आदेशानुसार चतुर्थ श्रेणीतील कार्यरत 
कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना शासकीय सेवेत थेट नियुक्‍ती अनुज्ञेय नव्हती. चतुर्थ श्रेणीतील कार्यरत 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.०१/कार्या.१२ 


कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना केवळ सेवायोजन कार्यालयाकडून शिफारशी प्राप्त करून घेण्याच्या 
बंधनातून सूट देण्यात आली होती. 


३. त्यानंतर वरील संदर्भाधीन क्र. ३ च्या दि.१०.१२.१९८१ च्या शासन परिपत्रकान्वये, 
दि.१४.०४.१९८१ च्या शासन परिपत्रकाच्या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या मुद्दयांबाबत मार्गदर्शनपर 
स्पष्टीकरण देण्यात आलेले आहे. 


४. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हिल अँप्लीकेडान क्र.११६४६/११७२४/१९९६ प्रकरणी 
दि.२२.०८.१९९६ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संदर्भाधीन क्र. ४ च्या दि.१९.११.२००३ च्या शासन 
परिपत्रकानुसार “शासकीय, निमशासकीय किंवा खाजगी आस्थापनेत रिक्‍त पदे भरण्याबाबतच्या 
कार्यपध्दती संबंधी सूचनांनुसार, शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, सहकारी संस्था, 
स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम इ. च्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालयांमधील रिक्‍त पदे 
भरताना (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येणारी पदे वगळून) रोजगार व स्वयंरोजगार 
मार्गदर्शन केंद्राकडून (सेवायोजन कार्यालये) ज्येष्ठतेनुसार यादी प्राप्त करुन घेण्यात यावी, 
त्याचबरोबर Rad पदांबाबतची जाहिरात सर्व प्रसार माध्यमांतून (वर्तमानपत्रातील जाहिरातीव्दारे, 
दुरदर्शन, रेडिओ, नोटिस बोर्ड इ.) प्रसिध्दी देऊन अर्ज मागविण्यात यावेत व वरील दोन्ही प्रकारे 
प्राप्त होणाऱ्या याद्यांमधून / अर्जामधून पात्र उमेदवारांची विहित पध्दतीनुसार निवड करण्यात यावी” 
असे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


५. थोडक्यात, यापूर्वी गट-ड ची पदे ही सेवायोजन कार्यालयाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांमधूनच निवड करून भरण्याची कार्यपध्दती होती. तसेच शासकीय सेवेतील चतुर्थश्रेणी 
कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यासाठी केवळ सेवायोजन कार्यालयाकडून शिफारस प्राप्त करून घेण्याची अट 
शिथील करण्यात आली. मात्र त्यामुळे त्यांना थेट नियुक्‍ती देणे अभिप्रेत नसून त्यांची निवडीने 
नियुक्‍ती करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, सेवायोजन 
कार्यालयाकडून (आताचे रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्र) उमेदवारांची यादी 
मागविण्याबरोबरच जाहिरात द्यावयाची असल्यामुळे, सेवायोजन कार्यालयाकडून कोणत्याही 
उमेदवारांची शिफारस जरी करण्यात आली नाही, तरीही जाहिरातीनुसार कोणत्याही उमेदवारास, 
शासनास थेट अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध झालेली आहे. त्यामुळे आता संदर्भाधीन क्र.२व३च्या 
परिपत्रकांद्वारे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांसाठी सेवायोजन कार्यालयाकडून शिफारस प्राप्त 
करून घेण्याच्या अटीतून जी सुट देण्यात आली होती, ती सूट आता वेगळ्याने देण्याचा प्रश्न राहत 
नाही. सबब, या शासन परिपत्रकान्वये संदर्भाधीन क्र. २ चे दि.१४.०४.१९८१ व संदर्भाधीन क्र. ३ चे 
दि.१०.१२.१९८१ चे शासन परिपत्रके रद्द करण्यात येत असून संदर्भाधीन क्र. ४ च्या शासन 
परिपत्रकानुसार गट-क व गट-ड मधील पदभरतीच्या संदर्भात कार्यवाही करण्याबाबत सूचित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.०१/कार्या.१२ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२२१२०८४२४९०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Geeta Rahul Kulkarni 
DN: ‘Government Of Maharashtra, ou=General Administration 
e e a a h 1 Dep: stalCode=400032, st=Maharashtra, 
254. 7e2e3 17e0d978442ac6b599d6a0abcf7 3fe7 1 7ee52994443a850907 
5101 
7 seriaINumber=92d474843b842720200d 1a10946d5fc9348b9450f867605a47d 
1 a [ Nn | 177207c9bd384, cn=Geeta Rahul Kulkarni 
Date: 2021.06.22 13:08:02 +05'30' 
(गीता रा. कुलकर्णी) 
, र्णी 


प्रत, 
मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा. मुख्य सचिव, 
५. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव, 
६. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

. “प्रबंधक, मूळ शाखा, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर, 
८. “प्रबंधक, अपील शाखा, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर, 

. “प्रबंधक, लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
qo. *सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
११. *प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), मुंबई, 
१२. *प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), मंबई, 
१३. *सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१४. *महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
१५. “महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
१६.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर, 
१७.*महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर, 
१८.*सचिव, राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१९. *प्रबंधक, राज्य मानवी हक्क आयोग, मुंबई Yoo ००१, 
२०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२१. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२२. सर्व विभागीय आयुक्‍त, 
२३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
२४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
२५. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखाळीळल सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 

(मंत्रालयीन विभागांनी संबंधितांना प्रत पाठवावी) 
२६. सामान्य प्रशासन विभाग/का. ३९ (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीकरिता), 
२७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती) 

२८.सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
२९.निवड नस्ती. 


Cc A A -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


